जलसंपदा विभागातील बांधकाम, यांत्रिकी, तसेच 
विद्युत व यांत्रिकी या कार्यप्रकारातील विभागीय 
कार्यालयांची पुनर्रचना करणेबाबत- टेंभू उपसा 
सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र. १, सांगली या 
विभागीय पथक संरचनेस स्थगिती देऊन विभाग व 
उपविभागीय कार्यालये पूर्ववत चालू करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आढावा-२०१८/प्र.क्र.१/२०१९/आ.(पुनर्रचना) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६.०६.२०१९ 


वाचा: शासन निर्णय क्रमांक : आढावा-२०१७/प्र.क्र.२७३/२०१७/आ(प्रशि), दि. १०.०१.२०१८ 


शासन निर्णय- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे अिधनस्त अधीक्षक 


अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली अंतर्गतचा कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिचन प्रकल्प 
विभाग क्र. १, सांगली या विभागीय कार्यालयांतर्गतच्या ५ उपविभागीय कार्यालयांची विलिनीकरणाने 
पुनर्रचना करून कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र. १, सांगली हे 
विभागीय पथक कार्यालय निर्माण करण्यात आले आहे. तथापि, प्रशासकीय कारणास्तव कार्यकारी 
अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभाग क्र. १, सांगली अंतर्गतच्या ५ उपविभागांची पुनर्रचना करून 
विभागीय पथक निर्माण करण्याच्या कार्यवाहीस पुढील आदेझापर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०६०६१७३०११९१२७ असा आहे. हा Sear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUNIL GangaraM 0000“ 


DN: c: 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8b25 1 2fdfec4104829bc2f439e33adb2e3f823a285cfad 


Gan ga rkar Date:20190606173623 10530 200 णन 
(सु.गं.गांगरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०१८/प्र.क्र.१/२०१९/आ.(पुनर्रचना) 


मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
मा.मंत्री (खारभूमी) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक. 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा. 
मा. विधान परिषद/ विधानसभा सदस्य (सवी. 
प्रधान सचिव (ज.सं.प्र.व विकास), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (ज.सं.व्य.व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१२) महालेखापाल १ व २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१३) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४) महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा (DTHRS) मेरी, नाशिक. 
१५) सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 
१६) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


CC ww 


2s & £ >. ८2 


१७) मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, पुणे. 
१८) सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
१९) सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
२१) अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली. 
२२) आंतर वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२३) उप सचिव (सेवा) / उप सचिव (आस्था) / उप सचिव (प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४) कार्यकारी अभियंता, टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प विभागीय पथक क्र. १, सांगली. 
२५) कार्यकारी अभियंता, प्रशासन संगणकीकरण विभाग, पुणे. 
(मंडळ कार्यालयाच्या मुख्यालय व विभागीय कार्यालयाच्या नियंत्रणात होणाऱ्या बदलांची नोंद 
घेण्यास्तव अग्रेषित) 
२६) सर्व अधिकारी व कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२७) आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ / निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


